बांधकाम कामगारांची ग्रामीण व शाहरी 
भागात सहजतेने, तत्परतेने व गतीने नोंदणी 
व्हावी यासाठी “नोंदणी अधिकारी” घोषित 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इबांका २०२१/प्र.क्र.१४८/कामगार-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा - Wart, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.इबांका २०२१/ प्र.क्र.१४८/ 
काम-७, दिनांक २३.०९.२०२१. 
२) सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम 
कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. मइवइबाकमं/२१२८/२०२१, 
दिनांक २०.१०.२०२१. 


प्रस्तावना- 


इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार विनियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम,१९९६ 
मधील कलम १२ (२) नुसार संदर्भाधीन दिनांक २३.०९.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये 
नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी नोंदणी अधिकारी 
म्हणून घोषित केली आहे. सदर प्राधिकृत केलेल्या नोंदणी अधिकाऱ्यामध्ये वरिष्ठ कामगार 
अन्वेषक व कनिष्ठ कामगार अन्वेषक यांचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय- 


इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार विनियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम,१९९६ 
मधील कलम १२ (२) नुसार संदर्भाधीन दिनांक २३.०९.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये 
नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी नोंदणी अधिकारी 
म्हणून घोषित केली आहे. सदर प्राधिकृत केलेल्या नोंदणी अधिकाऱ्यांमध्ये वरिष्ठ कामगार 
अन्वेषक व कनिष्ठ कामगार अन्वेषक यांचा समावेश करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


त्यानुसार वरिष्ठ कामगार अन्वेषक व कनिष्ठ कामगार अन्वेषक यांनी अधिनियमाच्या 
तरतुदीनुसार बांधकाम कामगाराच्या नोंदणीची जबाबदारी पार पाडावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः इबांका २०२१/प्र.क्र.१४८/कामगार-७ 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१११०२१२०८२०९४१० असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHASHANK न 


MADHAV SATHE Eat 
(31. मा. साठे) 


सह सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

मा.मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव. 

सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक 

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व मा.संसद सदस्य 

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व मा.विधानसभा /मा.विधानपरिषद सदस्य 

. अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई. 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग. 

हा शासन निर्णय आपल्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या व सार्वजनिक उपक्रमांच्या 

निदर्डानास आणण्यात यावा. 

१०. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

११. कामगार आयुक्‍त,कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- ५१. 

१२. सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, 
मुंबई. 
हा शासन निर्णय आपल्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या निदर्शनास आणण्यात 
यावा. 

१३. सर्व महानगरपालिका आयुक्त, 

१४. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१५. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

१६. सर्व अपर/उप कामगार आयुक्त, 

१७. सर्व उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), 

१८.सर्व मंडळ सदस्य, विभाग - नाशिक, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई (कोकण), 

१९. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. सह सचिव (कामगार-७) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. निवड नस्ती (कामगार 9) 


Cc 40 A -0 


Cc 
ae 


eon SG OM 


पृष्ठ २ पैकी २ 


